मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, गट-ब 
(तांत्रिक) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 
देण्याबाबत. 


AL 


water ah 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


e-mail: prashant.rane86@gov.in दुरध्वनी क्र: (०२२) 220229019 
क्र.मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.८५/पदुम-१२ दिनांक :- २३ सप्टेंबर, २०२२. 
शासन आदेशा :- 


मत्स्यव्यवसाय विभागातील पुढील सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, गट-क यांना 
मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, गट-ब (तांत्रिक) या पदावर रु.९३००-३४८०० (ग्रेड पे ४४००) (६ व्या वेतन 
आयोगानुसार ), एस-१५ रु.४१८००-१३२३०० ( 9 व्या वेतन आयोगानुसार ) या वेतनश्रेणीत रिक्‍त पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात सन २०२१-२२ या निवडसूची वर्षात सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून खालील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


१. श्री.हे.तु.कोरे (ज्ये.क्र.९) 

२. श्री.ग.ल.बुंदेले (ज्ये.क्र.१०) 
३. श्री.ज.मो.शेख (ज्ये.क्र.११) 
४. श्री.उ.व.सबनीस (ज्ये.क्र.१३) 
५. श्री.स.श.भालेराव (ज्ये.क्र.१४) 


२. वर नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 

१. मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या 
अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५.५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या 
दिनांक ७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक ७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

२. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांच्या दिनांक २२.७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नतीसाठीची सर्व 
रिक्‍त पदे भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-अ यांनी दिनांक ५.७.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय व 
दिनांक २३.७.२०२१ च्या शासन पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

३. वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, गट-ब (तांत्रिक) संवर्गाच्या 
अंतिम ज्येष्ठतेच्या व त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील 
अधिकाऱ्यांना सदर पदोन्नतीच्या दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 


शासन आदेशा क्रमांकः मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.८५/पदुम-१२ 


४. त्यांना देण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पूर्वसुचना वा नोटीस न देता रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 
३. पदोन्नत झालेल्या वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 
प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | सध्या धारण करीत | वाटप झालेला | पदोन्नतीने नियुक्तीचे | अभिप्राय 
क्र. असलेले पद व ठिकाण । महसूली पद 
विभागीय संवर्ग 
za २ ३ 8 4 & 
i . _ श्री.हे.तु.कोरे सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय नाशिक मत्स्यव्यवसाय रिक्‍त पदी 
विकास अधिकारी, वसई, विकास अधिकारी, 
सहाय्यक आयुक्‍त सहाय्यक आयुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय ठाणे मत्स्यव्यवसाय 
पालघर यांचे कार्यालय. कार्यालय, नाशिक. 
२.  श्री.ग.ल.बुंदेलळे | सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय कोकण-२ | प्रशिक्षण व विस्तार | रिक्‍त पदी 
विकास अधिकारी, अधिकारी, आयुक्‍त 
मुंबई उपनगर. मत्स्यव्यवसाय 
कार्यालय, मुंबई. 
३. । श्री.ज.मो.शोख । सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय औरंगाबाद । मत्स्यव्यवसाय रिक्‍त पदी 
विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, 
प्रादेशिक उपआयुक्त सहाय्यक आयुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय यांचे मत्स्यव्यवसाय 
कार्यालय, लातूर. कार्यालय, जालना. 
४. ।श्री.उ.व.सबनीस | सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय नागपूर मत्स्यव्यवसाय Raa पदी 
विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, 
प्रादेशिक उपआयुक्त सहाय्यक आयुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय यांचे मत्स्यव्यवसाय 
कार्यालय, लातूर. कार्यालय, भंडारा. 
५. | HAART | सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय अमरावती मत्स्यव्यवसाय रिक्‍त पदी 
विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, 
प्रादेशिक उपआयुक्त सहाय्यक आयुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय यांचे मत्स्यव्यवसाय 
कार्यालय, मुंबई. कार्यालय, अकोला. 


४. सदर अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 

सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ नुसार नागरी सेवा मंडळाच्या 

शिफारशीने प्रशासकीय कारणास्तव महसूली विभागाचे वाटप करण्यात आलेले आहे. 

५. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे/नियुक्‍तीचे आदेशा प्राप्त 

झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहीत मुदतीत 

नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.८५/पदुम-१२ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१२, दिनांक १२.९.२०१६ 
मधील तरतुदीनुसार शासन स्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 
६. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना कळविण्यात येते की, वरील पदोन्नत अधिकारी हे नवीन नियुक्तीच्या 
जागी हजर होण्यासाठी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच सदर अधिकारी कोणत्या दिनांकास हजर 
झाले याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. 
७. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०९२३१७३२३४२९०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUNIL SAHADEO NATEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
‘a5f61f80668c3a6 1b7b20d65f6340 1f9d9f5e292063367 
4dc4f91f6086cc4, pc 


de=400032, st=M 
serialNumber=7E35E544C4D81AF618AF9CFSCF34514F49961217 
6278C44715D6E4523B736240, cn=SUNIL SAHADEO NATEKAR 
Date: 2022.09.23 17:36:35 +05'30' 


(सुनिल स. नाटेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री (मत्स्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव (मत्स्य), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सर्व 

g. 


सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक), सर्व 


१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई यांचेमार्फत) 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी. मुंबई 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/नाशिक/जालना/अकोला/भंडारा/लातूर. 
१४. निवडनस्ती पदुम-१२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


